RNI No. MAHBIL/2009/81733 
Reg. No. MB/MR/South-322/2010-12 


bo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


वर्ष ६, अंक ८७] मंगळवार, मार्च ९३, २०९२/फाल्णुन २३, शके १९३३ [ee x 
किंमत : wat ९४.०० 


असाधारण क्रमांक ३१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम ब आवेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ मार्च २०१२ 


अधिसूचना 

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९. 

क्रमांक एमव्हीआर.११०९/प्र.क्र.४२४/परिवहन-२.--केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ११८ च्या 
उप नियम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढील मोटार बाहने अधिसूचित 
करीत आहे. ज्यामध्ये, बेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे मानक एआयएस : ०१८ शी अनुरूप असणारा वेग 
मर्यादा नियंत्रक (स्पीड गव्हर्नर) (वेग मर्यादा नियंत्रक साधन) अशा परिवहन वाहनाच्या चालकाकडून 
(ऑपरेटरकडून) बसविण्यात येईल आणि ते अशा रीतीने बसविण्यात येईल की, राज्य परिवहन प्राधिकरण 
किंबा प्रादेशिक परिबहन प्राधिकरण यांच्या अधिकृत मोहोरेसह मोहोरबंद करता येईल, जेणेकरून अशी मोहोर 
(सील) तोडल्याशिवाय ते काढून टाकता येणार नाही किंवा त्यात अनधिकृत फिरवाफिरव करता येणार नाही. 


(१) 
भाग चार-३१----१ 


R 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मार्च ९३, २०९२/फाल्गुन २३, शके १९३३ 


वाहनाचा प्रवर्ग 
(र) 


शालेय बसची नवीन नोंदणी 
३० एप्रिल २०१२ पूर्वी नोंदणी केलेल्या शालेय 
बस. 


नव्याने नोंदणी होणारी टँकर्स ब डंपर्स 
३० जून २०९२ पूर्वी नोंदणी केलेले टँकर्स ब 
डंपर्स. 


नव्याने नोंदणी होणारी करारावरील वाहने 
आणि खाजगी सेवा बाहने (ऑटोरिक्षा, मीटर 
कॅंब व दूचाकी, टॅक्सी वगळून). 

३१ ऑगस्ट २०१२ पूर्वी नोंदणी केलेली 
करारावरील वाहने (ऑटोरिक्षा, मीटर कॅब व 
दुचाकी टॅक्सी वगळून), आणि खाजगी सेवा 
वाहने. 

राष्ट्रीय परवान्यावर नव्याने नोंदणी होणारी 
माल वाहतूक वाहने. 

३१ ऑक्टोबर २०१२ पूर्वी नोंदणी केलेली 
राष्ट्रीय परवान्यावरील माल वाहतूक बाहने. 


वेगमर्यादा नियंत्रक (स्पीड गव्हर्नर) 
बसविण्यासाठी दिनांक 
(3) 


०१ मे २०१२ पासून नोंदणीच्या बेळी. 

०१ मे २०१२ नंतर आणि ९ सप्टेंबर २०१२ पूर्वी 
करावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या (फिटनेस), 
नूतनीकरणाच्या वेळी. 

०१ जुलै २०१२ पासून नोंदणीच्या बेळी. 

०१ जुले २०१२ नंतर आणि ९ जुलै २०१३ पूर्वी 
यापैकी जो आधीचा असेल त्या दिनांकास 
करावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या (फिटनेस), 
नूतनीकरणाच्या वेळी. 

०१ सप्टेंबर २०१२ पासून नोंदणीच्या वेळी. 


१ सप्टेंबर २०१२ नंतर किंवा १ सप्टेंबर २०१३ पूवी 
यापैकी जो आधीचा असेल त्या दिनांकास 
करावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या (फिटनेस), 
नूतनीकरणाच्या वेळी. 

०९१ नोव्हेंबर २०१२ पासून नोंदणीच्या वेळी. 


१ डिसेंबर २०१२ नंतर किंबा १ नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी 
यापैकी जो आधीचा असेल त्या दिनांकास 
करावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या (फिटनेस), 
नूतनीकरणाच्या वेळी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


भि. रा. वाढवे, 
शासनाचे सह सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मार्च १३, २०१२/फाल्गुन २३, शके १९६६ ३ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 13th March 2012 
NOTIFICATION 
Tue CENTRAL Motor VEHICLES Rugs, 1989. 


No. MVR.1109/C.R.424/TRA-2.- In pursuance of the powers conferred 
by sub-rule (1) of rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the 
Government of Maharashtra hereby notifies the following transport 
vehicles, which shall be fitted by the operator of such transport vehicle 
with a Speed Governor (Speed Controlling Device) conforming to the 
Standard AIS : 018 as amended from time to time, in such a manner that 
the Speed Governor can be sealed with an official seal of the State 
Transport Authority or a Regional Transport Authority in such a way that 
it can not be removed or tampered with without the seal being broken, 
namely :— 


Sr. Date for fitment of Speed 

No. Category of Vehicle Governor 

(1) (2) (3) 
From ist May 2012 at the time 
of registration. 
At the time of renewal of fitness 
certificate due after dt.1st May 
2012 and before 1st September 
2012. 


1 Newregistration of School Buses 


2 School Buses already registered 
before 30th April 2012. 


8 New registration of Tankers and 


Dumpers. 


4 Tankers and Dumpers 
registered prior to 30th June 
2012. 


5 New registration of contract 
carriages and Private Service 
Vehicles (except Auto Rickshaw, 
Meter Cab and Two Wheeler 
Taxi) 


From 1st July 2012, at the time 
of registration. 

At the time of renewal of fitness 
certificate due after 1st July 2012 
or prior to 1st July 2013, 
whichever is earlier. 

From 1st September 2012 at the 
time of registration, 


= 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मार्च १३, २०१२/फाल्गुन २३, शके १९३३ 


(1) (2) 


(3) 


6 Contract Carriages (except Auto 
Rickshaw, Meter Cab and Two 
Wheeler Taxi), and Private 
Service Vehicles registered 
before 31st August 2012, 

7 New registration of Goods 
Vehicles covered by National 
Permit 

8 Goods Vehicles covered by 
National Permit, registered 
prior to 31st October 2012. 


At the time of renewal of fitness 
certificate due after dt. lat 
September 2012 or before ist 
September 2013, whichever is 
earlier. 

From lst November 2012 at the 
time of registration. 


At the time of renewal of fitness 
certificate given after Ist 
November 2012 or prior to Ist 
November 2013 whichever is 
earlier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


B. R. WADHAVE, 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, 
EDITOR; SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


